दहशतवाद विरोधी पथक,पोलीस ठाणे काळाचौकी, 
मुंबई येथील गु.र.क्र.०७/२०१५ या गुन्ह्याप्रकरणी 
मा.अति.सत्र न्यायालय, शिवाजीनगर, पुणे येथे 
कामकाज पाहण्याकरिता विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अँड.श्री.विकास 
शहा यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१८/प्र.क्र.१२२/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ:- शासन अधिसुचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी २०१८/यु.ओ.आर.४५/डी-१४, 
दिनांक ०६.०६.२०१८. 


शासन निर्णय:- 
दहशतवाद विरोधी पथक, काळाचौकी पोलीस ठाणे,मुंबई येथील गु.र.क्र. ०७/२०१५ या 


गुन्ह्याप्रकरणी मा.अति.सत्र न्यायालय, शिवाजीनगर, पुणे येथे कामकाज पाहण्याकरिता अँड. श्री. 


विकास शाहा यांची विधि व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दि.०६.०६.२०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे 


fers सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी 


अँड.श्री.विकास ater यांना प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


ओ प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु.१०,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून 


कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 


प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.विकास शाहा यांना 


उपरोक्त फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी वा भत्ता 


अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या दहशतवाद विरोधी पथकाचे लेखाशिर्ष बी-१, २०५५ 


पोलीस - (००)(१०१), गुन्हा अन्वेषण आणि दक्षता (००) (०५), दहशतवाद विरोधी पथक (२०५५ 


०५७१) - २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा, या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 


अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१८/प्र.क्र.१२२/पोल-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१२/१८/व्यय-७, दिनांक 


२०.०७.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१८०८ १३१४५४०४२७२९ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
K is h or DN:c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ent, postalCode=400032, 
2.5 edd7e1dfc6b4d6b65b7d93aalaldb 
Shyamrao स ती 
seri =94524ab889e2fa9e6bfe5e1 e584268 
fd0f45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor 


B h a | e fa 0 ae Bhalerao 


Date: 2018.08.13 14:57:09 +05'30° 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक,दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
. अधिदानव लेखाधिकारी,मुंबई. 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
६. विधि व न्याय विभाग (का-१४) मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
८. अँड.श्री.विकास शहा,४९/अ, अक्षय,फ्लॅट नं.०४, गुलमोहर पाथ,इरांदवने, 
पुणे-४११ ००४. 
९. निवडनस्ती (पोळ-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


